राज्यातील विनाअनुदानित व कायम विना 
अनुदानित शिक्षणशास्त्र व शारिरीक शिक्षण 
महाविद्यालयांचे शिक्षण शुल्क निर्धारित 
करण्यासाठी गठीत केलेल्या समितीवर 
नामनिर्देशानाद्वारे सदस्यांची नियुक्ती 
करण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शुल्क-५२१७/प्र.क्र.१८५/मशि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ०७ मार्च, २०१८. 


वाचा :- 

(१) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक:शुल्क-२०१२/प्र.क्र.१८३/१२/मशि-२, 
दिनांक ०५ जुले, २०१३. 

(२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक:शुल्क-२०१२/प्र.क्र.१८३/१२/मशि-२, 
दिनांक १० जुले, २०१४. 

(३) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांकःशुल्क-२०१५/प्र.क्र.४३४/१५/मशि-२, 
दिनांक १९ जानेवारी, २०१६. 

(४) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक:उशिसं/२०१७/शिज्लुस/सीईटी 
सेल/९३७१, दिनांक ०२.०८.२०१७, दिनांक ६ नोव्हेंबर, २०१७ व दिनांक ०१.०३.२०१८. 


प्रस्तावना :- 
संदर्भाधीन क्रमांक-१ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील विनाअनुदानित व कायम विना 


अनुदानित महाविद्यालयांतील शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रमाचे शिक्षण शुल्क निश्चित करण्यासाठी शिक्षण 
शुल्क समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीवर नामनिर्देशनाद्वारे एक सनदी लेखापाल व 
एक खाजगी शिक्षक प्रशिक्षक संघटनेचा प्रतिनिधी सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्याची तरतूद होती. 
त्यानुसार संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सदर समितीवर एक सनदी लेखापाल व एक 
खाजगी शिक्षक प्रशिक्षक संघटनेचा प्रतिनिधी यांची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात 
आली होती. त्यानंतर शारिरीक शिक्षण हा विषय उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात 
आल्यामुळे संदर्भाधीन क्रमांक-३ येथील शासन निर्णयान्वये शिक्षण शुल्क समितीच्या रचना व 
कार्यकक्षेमध्ये ad: बदल करुन, राज्यातील विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित 
महाविद्यालयातील शिक्षणशास्त्र व शारिरीक शिक्षण अभ्यासक्रमाचे शिक्षण शुल्क निश्चित करण्यासाठी 
शिक्षण शुल्क समिती गठीत करण्यात आली. संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये शिक्षण शुल्क 


शासन निर्णय क्रमांकः हुल्क-५२१७/प्र.क्र.१८५/मशि-२ 


समितीवर नियुक्‍त करण्यात आलेल्या सनदी Heroes व खाजगी शिक्षक प्रशिक्षक संघटनेचा 
प्रतिनीधी (शिक्षणशास्त्र) यांचा कार्यकाल संपुष्टात आल्याने, त्यांच्याऐवजी सदर समितीवर नव्याने 
नामनिर्देशित सदस्य म्हणून एक सनदी लेखापाल व एक खाजगी शिक्षक प्रशिक्षक संघटनेचा 
प्रतिनिधी (शिक्षणशास्त्र) यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- राज्यातील विनाअनुदानित व कायम विना अनुदानित महाविद्यालयांतील 
शिक्षणशास्त्र व शारिरीक शिक्षण अभ्यासक्रमांचे शिक्षण शुल्क निश्चित करण्यासाठी गठीत करण्यात 
आलेल्या समितीवरील सनदी लेखापाल व खाजगी शिक्षक प्रशिक्षक संघटनेचा प्रतिनीधी (शिक्षणशास्त्र) 
या सदस्यांचा कार्यकाल संपुष्टात आल्याने, त्यांच्याऐवजी खालील व्यक्तींची सदस्य म्हणून 
नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्‍ती करण्यात येत आहे:- 


(१) श्री. संतोष परब, चिफ फायनान्सियळ ऑफिसर, विले पार्ले (पूर्व, मुंबई - सनदी लेखापाल, 


(२) श्रीमती नलिनी पाटील, प्राचार्य, एसएनडीटी कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, पुणे - खाजगी 
शिक्षक प्रशिक्षक संघटनेचा प्रतिनिधी (शिक्षणशास्त्र). 


२. संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार उक्त सदस्यांचा कार्यकाल तीन 
वर्षांचा राहील. 


2 सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३०७१२१२१२९२०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Hariram V Parhate 


bd DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher 
a [ | fa aa And Technical Education Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=8bfd656b32 1 bf6c348564562d46cd2934b62b 


770484625206559a2c204e56cb8, 


serialNumber=d01f16685aedf1abc9cfd58347280b4c4c 


> a 4 h a te b8d304afd1d413884ef4d91aa1462d, cn=Hariram V 
Parhate 


(ह. व्यं. पऱ्हाते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शुल्क-५२१७/प्र.क्र.१८५/मशि-२ 


३. प्रधान सचिव, (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई (सदस्य शिक्षण शुल्क समिती), 

४. संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई, 

५. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

६. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. सह संचालक, शिक्षण शुल्क समिती, शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, एलफिन्स्टन 

तांत्रिक विद्याळय आवार, धोबी तलाव, मुंबई-४०० ००१, 

८. सर्व विभागीय सह संचालक, उच्च शिक्षण, 

९. सर्व अकृषि विद्यापीठांचे कुलसचिव, 

१०. प्राचार्य, सिडनहँम वाणिज्य, महाविद्यालय, मुंबई (सदस्य शिक्षण शुल्क समिती), 

११. श्री. आर. एम. कडू, प्राचार्य, श्री शिवाजी बी.पी.एड महाविद्यालय, अमरावती, 

१२. श्री. संतोष परब, चिफ फायनान्सियळ आफिसर, 302, शिवम, संत जनाबाई मार्ग, विले 
पार्ले (पूर्व, मुंबई-४०० ०५७, 

१३. श्रीमती नलिनी पाटील, प्राचार्य, एसएनडीटी कॉलेज ऑफ एज्युकेशन (STITT), महर्षी 
कर्वे विद्या विहार, कर्वे रोड, पुणे-४११ ०३८. 

१४. सर्व प्राचार्य, विनाअनदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षणशास्त्र व शारिरीक शिक्षण 
महाविद्यालये (संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत) 

१५. महालेखापाल,(लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर, 

१६. महालेखापाल,(लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर, 

१७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१८. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. अपर मुख्य सचिव ( उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. कार्यासन मशि-३, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

22. निवड नस्ती (मशि-२). 


ae 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


